पु.ल.कला महोत्सव -२०२३ च्या आयोजन खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत( शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पुलदे २०२३ /प्र.क्र.२०९/सां.का.२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुलदे 2023 /प्र.क्र.२०९/सां.का.२, 
दिनांक ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्‍त संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद तक्‍त्याखाली “उपरोक्त तक्त्यात नमूद बाबनिहाय तपशील 
खर्चामध्ये १०% पर्यंत फेरफार करण्याचे अधिकार संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांना 
राहतील.” असे वाचावे. 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०१२५१२१०१७८०२३ असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 


2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a 1 86620ec03666d 


RAUT — यया 
(नंदा राऊत ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

७. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई 

८. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

९. सह सचिव,वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१५ /अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई 
१०. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. उप सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती/सां.का.२ 


